केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरण व विनियोग 
व्यवस्थापनाकरीता PEMS (Public Financial 
Management System) साठी Single Nodal 
Agency (SNA) व Nodal Officer यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र. प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.१६०/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०२१. 
वाचा = 
१) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन H.F.No.1(13)/PFMS/FCD/2020, 
दिनांक २३ मार्च,२०२१. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२१२१/प्र.क्र.३५/कोषा.प्रशा-४, दिनांक १ जुले, २०२१. 
३) गृहनिर्माण विभाग प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/गृूनिधो-२, दिनांक ०९ डिसेंबर, २०१५. 


प्रस्तावना - 


केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत 
अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दिनांक २३ मार्च, २०२१ राच्या 
ज्ञापनान्वये व्यवस्थापनाकरीता PFMS (Public Financial Management System) सुधारित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने संदर्भ w.2 येथील शासन 
परिपत्रकान्वये (PFMS) संदर्भात सुधारित सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
अंमलबजावणीसाठी एका Single Nodal Agency(SNA) ची नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये 
CIA Single Nodal Bank Account उघडणे आवश्‍यक आहे. तसेच सदर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उप सचिव दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याची Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती 
करण्याबाबत निर्देशित केले आहे. त्यानुसार गृहनिर्माण विभागांतर्गतच्या प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) या 
केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता Single Nodal Agency (SNA) व Nodal Officer ची नियुक्‍ती करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

गृहनिर्माण विभागांतर्गत केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत महाराष्ट्र गृहनिर्माण 
व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची सुकाणू अभिकरण म्हणून यापूर्वीच संदर्भिय क्र.३ च्या शासन निणर्यान्वये नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या व वित्त विभागाच्या संदर्भिय क्र.१ व २ च्या शासन परिपत्रकास अनुसरुन 
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) प्रणाली करिता एकल समन्वय यंत्रणा 
(Single Nodal Agency) म्हणून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) ची नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. तसेच, निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन करीता समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) म्हणून वित्त 
नियंत्रक (Finance Controller), FERTS गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांची नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रययो-२०२१/प्र.क्र.१६०/गृनिधो-२ 


२. निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन बाबत योजनेचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे-: 
Sr. PFMS Govt. of Scheme Name Central | State share SNA Nodal 
No. Code India in the State Share Officer 
(4 digit) Scheme 
Name 
1989 PMAY(U) | Pradhan Mantri | 22162996 | 22163007 Maharashtra | Finance 
Awas Yojana Housing And | Controller, 
(Urban) Area MHADA 
Development 
Authority 
(MHADA) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२९११२५४३२६०९ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


ढ Digitally signed by Ravindra Narayan Khetle 
Ra V | n d fa DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
Housing Department, postalCode=400032, 
ch 
2'5.4,20=188518615e71d343f645c4620bd62f620F5f5af35 
Nara yan Khe tle ळ्या cnetounar Nryan thet 
Date: 2021.09.29 11:27:39 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण 
भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 

. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई-३०. 

. उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. वित्त विभाग, (कोषा प्रशा-४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व अंमलबजावणी यंत्रणा (ई-मेल द्वारे). 

. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 


. State Nodal officer, SPMU, Maharashtra State, 4 th floor, Everest House, Marine Drive, 


Mumbai-02. 
कक्ष अधिकारी - अर्थ शाखा, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


qo. निवडनस्ती (गृनिधो-२), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


